RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - २५ ] 


बुधवार , सप्टेंबर २ ९ , २०२१ / आश्विन ७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक २५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त यांजकडून 

पुणे विभाग , पुणे 


नमुना एक - क 
( नियम १३ पहा ) 
निवडणुकीची नोटिस 


क्रमांक मनपा / नपाप्र -१ / कावि -८८१ / २०२१ .- 


( १ ) याद्वारे नोटिस देण्यात येते की , पुणे महानगर क्षेत्र या ग्रामीण / मोठे नगर / लहान नगर मतदारसंघातून महानगर नियोजन समितीच्या 

सदस्यांची निवड करण्यासाठी निवडणूक घ्यावयाची आहे . 
( २ ) उमेदवार किंवा त्याचा सूचक यांनी नामनिर्देशनपत्र निवडणूक निर्णय अधिकारी / सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी 

कार्यालय , पुणे येथे दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ पूर्वी कोणत्याही दिवशी ( सार्वजनिक सुट्टी व्यतिरिक्त इतर दिवशी ) सकाळी ११.०० ते 

दुपारी ३.०० पर्यंत सादर करावेत . 
( ३ ) नामनिर्देशनपत्राचा नमुना उपरोल्लिखित ठिकाणी व वेळी मिळतील . 
( ४ ) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय , पुणे येथे सुरू होईल . 
( ५ ) उमेदवार सूचक किंवा त्यांचे निवडणूक प्रतिनिधी ( उमेदवारांनी ज्याला उमेदवारी मागे घेण्यासाठी लिखित स्वरूपात प्राधिकृत केले असेल ) 

यांनी उमेदवारी मागे घेण्याची नोटिस उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे त्याच्या कार्यालयात 
दिनांक 

२५ 

ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुपारी ३.०० पूर्वी सादर करावी . 
( ६ ) निवडणूक घेण्यात आल्यास मतदान दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजता या दरम्यान घेण्यात येईल . 


सौरभ राव , 


विभागीय आयुक्त 


पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , २ ९ सप्टेंबर २०२१ . 


( 
१ 
) 


एच -२२ ९ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - २५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 

. 


